उपजिल्हा रुग्णालय, वाडी (बु., जि.नांदेड 
येथील नर्सिंग महाविद्यालय मुख्य 
इमारतीचे बांधकाम व नर्सेस वस्तीगृहाचे 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२२१/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०६ जुले, २०२४. 


वाचा:- 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रुषा), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आसेआ/श्ुश्रुषा/कक्ष-९/ टे- 
४/वाडी नर्सिंग स्कूल/२९८४/२०२४, दिनांक ०२.०७.२०२४. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इतिवृत्त क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.४३/इमा-१, दिनांक 
०६.०७.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
उपजिल्हा रुग्णालय, वाडी (बु., जि.नांदेड येथील नर्सिंग महाविद्यालय मुख्य इमारतीचे 
बांधकाम व नर्सेस वस्तीगृहाचे आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झ्ासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपजिल्हा रुग्णालय, वाडी J), जि.नांदेड येथील नर्सिंग महाविद्यालय मुख्य इमारतीचे 
बांधकाम व नर्सेस वस्तीगृहाचे बांधकामाच्या मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिगणित 
केल्याप्रमाणे व उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आल्याप्रमाणे रु. ४८३५.१९ लक्ष (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी पस्तीस लक्ष एकोणीस हजार फक्त) 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे:- 


अटीव शर्ती :- 

१) इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास 
अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. अशा AHA व वास्तुमांडगी आराखडयास 
शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी. 
इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. 


य्ऱ्“ 


प: 


AN 
~ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२२१/ आरोग्य-४ 


8) 


बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


१०प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 


२०१२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


११)रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाशांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन 


१२ 


१३ 


48 


पाईपलाईन, एअर कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता 
करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच 
याबाबतची Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. 
तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी 
यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित करण्यात यावेत. 


) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये 


सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे 
बांधकाम करण्यात यावे. 


) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


)क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 


चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


१५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


१६ 


दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 


) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 


कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


२. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०-रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(अ) पंचवार्षिक योजनातर्गत 


योजना-इमारती, मोठी बांधकामे (४२१० ००१४ ५३-मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली 
भागविण्यात यावा. 


93 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२२१/ आरोग्य-४ 


भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ 
परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात तसेच मा. 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक ०३.०७.२०२४ रोजीच्या 
बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११७३४०२७०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP २५६ 
KAV | TA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND 
FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c03294314 
p RA D | Pp 46ae8333ab89578925b2d77d3806165dbd 
487, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AEEF37624AAGESEA1AAA9 


9D244C6C2A5F135097E5C07486A35D423 
835B4EC728, cn=KAVITA PRADIP PISE 


Date: 2024.07.06 14:25:23 +05'30' 


(कविता पिसे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, बीड. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.विनिमय कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


गा 
ताशा ”- 


६२॥ सगर oka &. FUIA- २०२४८ क, 229 Juror, OF SW:200w 


Name of the Department : Public Health Department 
Name of Work : Construction of Nursing 
Executing Agency - Public Works Department 
Land Availability - Yes 
Architect - Government for Hostel and Private for College 
RECAPITULATION SHEET 

Particulars of Scope Unit Rate Norms 

Rs Per (Sqmt./ Meter/ 


Hostel at Wadi Ta. and Dist. Nanaded 


Component Total 


Wise 


LumpSunm etc.) 


| (A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 
|_1_|Building proper (Built Up Area - Sq.m) eae Resid eer 
Nursing College (G + 3) Sq.M__| 
300 Capacity Hostel (G + 4) 3१७ | 
ISqM |, | 
|_____| 
EET re a 16,074,358 
| | | @400/Sq.mt 3,827,228 
|______| 
es eee 
ae Pe 
5 ee EE GE re चा 
[4 |Fumiture 6 ||| _____1_6.697.65 [Sq.M_ | 5000 
| (B) [MISCELLANEOUS ITEMS es “Tres 
रि! | 
Plinth Protection are 
CC Drain ळा 
50,000]1.1॥85 23 
Internal /Approach Roads, Land Development, é 
= Project Cost (P)=(A)+(B) | 381,292,155 | 
| (C) |PROVISIONS aes 
a (i) Contingencies 4% on (sub total A1) | si 
GST ON(P) «| ~S—Ci8,32,588| 
Fal (iii) Price Escalation 5% on (P) फाकरंगलशंकमंग्या 
किक (vi) Labour Insurance 1% on (P) | 3,812,922) sd 
| __ 102,226,356) 
a TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C 
Say Rs. Lakhs 


PLINTH AREA RATES FOR 

Bldg Civil (A1) ‘= Rs 28,000 /Sqm 
Bidg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) “= Rs 37,007 /Sqm 
Total (A +B) __ 39,850 /Sqm 


ध्य 


